महाराष्ट्र शासन 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 
उपरांत पदस्थापना. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक: ३० जुलै २०२१ 


वाचा:- सा.बां.वि., शासन आदेशा क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि.१२/११/२०२० 


शासन आदेश 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सन २०१९-२०२० च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यात नमूद सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना खुल्या प्रवर्गात सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती 
देण्यात आली असून या आदेझान्वये त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. | सहा. अभि.श्रेणी-२ सादर केलेला | वाटप पदस्थापना 
(स्थापत्य) यांचे नांव व | महसुली करण्यात 
जात प्रवर्ग विभागाचा आलेला 
सध्याचे कार्यरत ठिकाण | पसंतीक्रम महसुली 
संवर्ग 
i श्री. देवेद्र उत्तमराव | नाशिक नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि. 
खिर्डीकर नाशिक 
खुला 
३.७.१९६३ 
रा.म.उप विभाग, मुरबाड 
२ श्री.धीरेद्र माधवराव | कोकण-१ कोकण-१ | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि. 


देसाई, 
खुला 
१४.७.१९६३ 
सावंतवाडी 


सावंतवाडी 


२. उपरोक्त अभियंत्यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी -शर्ती लागू राहतील. 


3. 


मा. उच्च न्यायालयाने Re याचिका (स्टॅम्प) क्र.६८१९/२०२१ व इतर संलग्न याचिकेमध्ये दि.२९.६.२०२१ 
रोजी झालेल्या सुनावणीत पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 


“१५९ However permit the State Government, if so advised, to grant promotion to such employees 


who are due to retire on superannuation on or before 31 July 2021 and whose promotions are not 


granted due to ad-interim orders of this Court.” 


शासन आदेश HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


४. उपरोक्त अभियंता यांचे सदरचे पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेशा हे मा.उच्च न्यायालयाने रिट 
याचिका (स्टॅम्प) क्र.६८१९/२०२१ मध्ये दि.२९/६/२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने व 
श्री. भोलासो विठ्ठल चौगुले व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
स्टॅम्प) क्र.१३०५८/२०१८ मध्ये व इतर संलग्न यांचिका मध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


५. सदर पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात 
येत असल्याने तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी विचारक्षेत्रातील इतर अधिका-यांना नियमितपणाचा, सेवा 
ज्येष्ठतेचा वा मानीव दिनांकाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 


६. उपरोक्त अभियंत्यांना हासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.४९/ 
कार्या-१२, दि.१४/७/२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात येवून पदोन्नतीनंतर 
त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१२४७१३९६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Patil Swati Sachi 
it Of Maharash Public Works Department, 
-400032, st= MAHARASHTRA, 


2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d1 Of 103cebd4479009332254467 
atil Swati Sachin 22 
b 


-41a9218232bbaea6586 121 3d86d108ea7c48905da5f33db: 
9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil S 
Date: 2021.07.30 12:53:40 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

४. श्री. देवेंद्र उत्तमराव खिर्डीकर व श्री.धीरेंद्र माधबराब देसाई, सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना 
संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत 

५. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

११. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


ye २ पैकी २ 


